मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखाली रोजगार हमी योजना, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे या 
कार्यालयाच्या नावात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.३०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जून, २०२२. 


संदर्भ : मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे क्र.का.४/सेवा-१/ 
२७८०/२०२१, दि.०९ जून, २०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रोजगार हमी योजना, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे हे विभागीय कार्यालय कार्यरत आहे. सदर विभागांतर्गत पूर्वी रोजगार 
हमी योजनेंतर्गत कामे करण्यात येत होती. परंतु, कालांतराने या विभागांतर्गत सर्व रोजगार हमी योजनेची 
कामे बंद झाल्यामुळे, सदर विभागीय कार्यालयाचे नाव बदलण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक या प्रादेशिक विभागांतर्गत 
असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे या विभागीय कार्यालयाच्या नावात बदल 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत असून, सदर कार्यालयाचे नामाभिदान “कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, धुळे ” असे करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६२७१२०६५५३११८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, धुळे 


प्रत = 
१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.३०/प्रशासन-१ 


२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, धुळे/ नाशिक . 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-१, सेवा-२, अर्थसंकल्प-१ व अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७ कार्यासन प्रशासन- १ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


